स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत 
“स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१९” सर्वेक्षण/ मुल्यमापन 
कालावधीत मुख्याधिकाऱ्यांनी मुख्यालयात 
अनिवार्य उपस्थित राहण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. एमसीओ-२०१८/प्र.क्र.२८६/नवि-१४, 
मंत्रालय, मुख्य इमारत (४ था मजल), 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मुंबई ४०० 03२. 
दिनांक : ०४ जानेवारी, २०१९ 


प्रस्तावना- 


केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या धर्तीवर राज्यामध्ये स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाची 


अंमलबजावणी Fa मोड पध्दतीने सुरू आहे. राज्यामध्ये स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१९ ची अंमलबजावणी सुरू 


झाली आहे. स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१९ मध्ये नागरी स्थानिक संस्थाचे मुल्यमापन हे प्रत्यक्ष स्थळभेटींच्या 


आधारावर अपेक्षित आहे. त्यामुळे, सर्व नागरी स्थानिक संस्थांनी सर्वेक्षणाच्या संपूर्ण कालावधीत 


मुल्यमापनाच्या दृष्टीने, प्रत्येक दिवशी परिपूर्ण तयारी करणे आवश्यक आहे. संबंधित नगरपरिषदा/ 


नगरपंचायतींमध्ये कार्यरत मुख्याधिकाऱ्यांनी सर्वेक्षणाची पूर्व तयारी व संनियत्रण योग्य रितीने होण्यासाठी 


या कालावधीत मुख्यालयात अनिवार्यरित्या उपस्थित राहण्यासाठी नगरपरिषद/ नगपंचायतींमध्ये कार्यरत 


मुख्याधिकाऱ्यांना सूचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१९ अंतर्गत सर्वेक्षणाची पूर्व तयारी व संनियत्रण योग्य रितीने होण्यासाठी 


सर्वेक्षणांतर्गत प्रत्यक्ष पाहणी (Direct Observation) आणि नागरिकांचे अभिप्राय (Citizen Feedback) 


याबाबतची कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीत नगरपरिषद/ नगरपंचायतींमधील मुख्याधिकाऱ्यांनी 


मुख्यालयात अनिवार्यरित्या उपस्थित राहावे. तसेच, नगरपरिषद / नगरपंचायतींमधीळ इतर आवश्यक 


कर्मचारीही मुख्यालयात उपस्थित राहतील या दृष्टीने, सूचना निर्गमित कराव्यात. 


२. सर्वेक्षण / मुल्यमापन कालावधीत मुख्याधिकाऱ्यांना कार्यक्षेत्राबाहेरीलळ बैठकांसाठीचे प्रवास नगर 


विकास विभागाच्या पूर्व व विवक्षित मान्यतेशिवाय अनुज्ञेय असणार नाहीत. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०१८/प्र.क्र.२८६/नवि-१४ 


३. उपरोक्त कालावधीत मुख्याधिकाऱ्यांची कार्यक्षेत्रातील अनुपस्थिती ही सेवाखंड (Break in 


Service) समजण्यात येईल. तसेच, संबंधित मुख्याधिकाऱ्यांविरुध्द शिस्तभंग विषयक कार्यवाही प्रस्तावित 


करण्यात येईल. 


४. सर्व उप संचालक, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय व जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांनी नियमित दौरे 


आयोजित करुन, संबंधित नगरपरिषद/ नगरपंचायतींमध्ये सर्वेक्षण मुल्यमापनातील महत्वाचा घटक 


असणारे, प्रत्यक्ष निरिक्षण व नागरिकांचे अभिप्राय या घटकांबाबत विशेषत्वाने उत्तम मुल्यांकन होण्याच्या 


दृष्टीने आवश्‍यक खात्री करावी. 


कि सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०१९०१०४१७१३०४३७२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. | ti Sy Sate 
S a Ny वे y S outa De meat heard 


'7eeedad 158d24cf530f0d6b6 


2.5.4.20 

62808245be49a8459ed4c63961 ebdc3cb9 
O h a e 61, cn=Sanjay S Gokhale 

Date: 2019.01.04 17:17:33 +05'30° 


(सं.श.गोखले) 
शासनाचे सह सचिव 


Wd: - 


मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्यमंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
विभागीय आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचालक (सर्व) 

जिल्हाधिकारी (सर्व) 

सर्व सह / उप सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/ नगरपंचायत (सर्व) 

निवडनस्ती (नवि-१४). 


०८ “७ AD _O 


o~ 
a 
. 


one ७ —&M 


पृष्ठ २ पैकी २ 


